एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजने 
अंतर्गत “बेबी केअर किट” या 
योजनेकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२४७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ--१) महिला व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६, 
दिनांक २१.०६.२०२२. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली महाराष्ट्र 


राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव नोंदणी केलेल्या व 
त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना तसेच नाव नोंदणी शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय 
रुग्णालयात करण्यात आलेली आहे परंतु, अपवादात्मक परिस्थितीत खाजगी रुग्णालयात काही कारणास्तव 
प्रस्तुसाठी दाखल केलेल्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी (मुलगा किंवा 
मुलगी) “बेबी केअर किट” उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यानुसार प्रस्तुत प्रयोजनाकरिता सन २०२२-२३ या 
अर्थसंकल्पिय वर्षात पुरवठा झालेल्या बेबी केअर किटची देयके अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “बेबी केअर 
किट” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक २१.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “बेबी केअर किट” ची देयके अदा करण्यासाठी खालील 
विवरपत्रातील रकाना क्रमांक १ मधील लेखाशीर्ष / उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रुपये २८.०० कोटी (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस कोटी फ़क्त) इतका निधी या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अं.क्र लेखाशीर्ष/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतुद | या आदेशान्वये वितरीत 
२०२२-२३ करण्यात येत असलेला 

निधी 

१ | २ ३ शिळ आळ 


f मागणी क्र. एक्स-१, 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२-बाल कल्याण, 

(१७ बेबी केअर किट, 

(१७)(०१) बेबी केअर किट योजना (कार्यक्रम), 
2234 C २२३ 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


८०.०० २८.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२४७/का.६ 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ 
च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 

३. सदर झासन निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या 
परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७११२८१८६७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VILAS 00 ae ही 


ou=GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cb156fb4082 173961 28e8dcaeed3f6fa70d9F 


d209eb9efc83bdd68b308614534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03DE4 


7983D76037, 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C 


838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, 
cn=VILAS RAMDAS THAKUR 


Date: 2022.10.20 11:41:44 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


AY 


) 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
) 

) 

) 

) 


Cc ww 


Cc 


4 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई 
१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


£53) 


9 


wena 


पृष्ठ २ पैकी २ 


